RNI No.MAHBIL / 2009/ 31745 


20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक ५६ ]] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर २, २०१८ / कार्तिक ११, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ६ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला 


. 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ 

अधिसूचना 


क्रमांक डीआयपी.२०१८ / प्र.क्र .२३० / ३०. - महाराष्ट्र राज्याचे माजी दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री आनंदराव नारायणराव देवकते यांचे 
शुक्रवार , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सोलापूर येथे झालेल्या दुःखद निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करून 
श्रद्धांजली अर्पण केली : 

" महाराष्ट्र राज्याचे माजी दुग्धविकास व पशुसंवर्धन मंत्री आनंदराव नारायणराव देवकते ( वय ८५ ) यांचे शुक्रवार दिनांक १२ ऑक्टोबर , 
२०१८ रोजी सोलापूर येथे निधन झाले. श्री . देवकते यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने 
राजकारणासोबतच सहकार आणि सामाजिक क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणारा नेता आपण गमावला आहे . 

श्री . देवकते यांचा जन्म १६ मार्च १९ ३३ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील राजूर येथे झाला. गोवामुक्ती संग्रामात सहभाग घेणाऱ्या श्री . देवकते 
यांचा राजकीय प्रवास राजूरचे सरपंच ते राज्याचे मंत्री असा राहिला. १ ९ ७८ पासून सलग २५ वर्षे त्यांनी दक्षिण सोलापूर मतदारसंघाचे 
विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले . १९९९ ते २००३ या दरम्यान राज्याचे दुग्धविकास मंत्री म्हणून त्यांनी यशस्वीपणे जबाबदारी सांभाळली. महानंदचे 

अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून केलेल्या कार्यामुळे सर्वसामान्य जनतेशी त्यांची अतूट बांधिलकी 
निर्माण झाली होती. सहकार क्षेत्रातही त्यांचे उल्लेखनीय कार्य होते . त्यांच्या निधनाने एक ज्येष्ठ राजकीय नेता हरपला आहे . 

श्री . देवकते यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दुःख व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे. त्यांच्या 
निधनाचे दुःख सहन करण्याची ताकद कुटुंबियांमध्ये येवो, अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिनेश कुमार जैन , 
शासनाचे 

मुख्य 


सचिव . 


भाग एक- (म.उ.वि . ) - ६ ९ -१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJÍ 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


